शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) 
मर्यादित (सिडको) महामंडळाच्या अध्यक्षपदी 
(मंत्री दर्जा) श्री.संजय शिरसाट, वि.स.स. यांच्या 
नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सिआयडी-१०२४/प्र.क्र.१९४/नवि-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ - शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

Bex व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) महामंडळाच्या अध्यक्षपदी (मंत्री 
दर्जा) श्री.संजय शिरसाट, वि.स.स. यांची नियुक्‍ती दि.१६.९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली 
आहे. सदर झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. श्री.संजय शिरसाट, अध्यक्ष, हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) यांचा 
कार्यकाल नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षे असेल. 

२. श्री.संजय शिरसाट, अध्यक्ष, हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) यांना 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शासाऊ-१०.०२/प्र.क्र.०६/०३/सा.उ., दि.२२ ऑगस्ट, २००३ आणि शासन 
निर्णय क्रमांक शासाऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३ मार्च, २०१२ मधील तरतुदींनुसार संदर्भीत शासन 
निर्णयामध्ये नमुद सेवा सुविधा उपलब्ध असतील. 

३. सदर सुधारित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२३१४३८५०१९२५ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUBRAO NARAYAN om 
SHINDE Be ers - 
(सुबराव शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
९. श्री.संजय शिरसाट, वि.स.स. तथा अध्यक्ष, सिडको. 
१०. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१०२४/प्र.क्र.१९४/नवि-१० 


99. 
१२. 
93. 
१७. 
94. 
१६. 
१७. 
तट. 


मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, FAH, मुंबई-४०० ०३२. 


अपर मुख्य सचिव (राजशिष्टाचार), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, सिडको लि. नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०३२. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 

निवडनस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


